राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत 
असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना हासन 
सेवेमध्ये समायोजित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-२०१८/प्र.क्र.२३९/आ-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४००००१. 
दिनांक: ८ मे, २०१८. 


वाचा :- 


१ राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवाविषयक बाबींसंदर्भात मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य विभाग) यांच्याकडे दिनांक 
२१ एप्रिल, २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

२) सहसंचालक (अतांत्रिक), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआसो/ 
आस्था/कामबंद आंदोलन/६७५७-५८/१८, दिनांक २४ एप्रिळ, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांनी त्यांना 


शासन सेवेत समायोजित करणे, त्यांना सेवेतून कमी करण्यात येऊ नये, आशा कार्यकर्त्यांना 


मासिक वेतन देणे इत्यादि सेवाविषयक मागण्यां संदर्भात शासन स्तरावर / आयुक्त स्तरावर 


निवेदने दिलेळी आहेत. यावर विचार करण्यासाठी मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य सेवा) यांच्या 


अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयीन दालनामध्ये सर्व संबंधीत अधिकारी तसेच संबंधीत कंत्राटी 


कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत दिनांक २१ एप्रिळ, २०१८ रोजी बैठक आयोजित 


करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये निर्णय झाल्यानूसार कंत्राटी अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना 


शासन निर्णय HATH: एनएचएम-२०१८/प्र.क्र.२३९/आ-७ 


शासकीय सेवेत समायोजित करण्यासंदर्भात अभ्यास व शिफारस करण्यासाठी समिती गठीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना 


शासकीय सेवेत समायोजित करण्यासंदर्भात अभ्यास व शिफारस करण्यासाठी खालील 


मान्यवरांची त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


१) मा.मंत्री (वित्त विभाग) 
२) मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण) 
३) मा.मंत्री (ग्रामविकास विभाग) 


आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई हे सदर 


समितीचे सदस्य सचिव म्हणून कार्य पाहतील. 


३. वरील समितीमध्ये कंत्राटी अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष व सचिव यांचा 


निमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. 


४. समितीची कार्यकक्षा :- 


१) प्रस्तुत समिती राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समायोजित करण्यासंदर्भात अभ्यास व शिफारस करेल. 

२) सद्यस्थितीत होवू घातलेल्या आरोग्य व ग्रामविकास विभागातील नियमित पदभरती 
प्रक्रिया लक्षात घेऊन या समितीच्या प्रथम बैठकीत, सदर भरती प्रक्रियेमध्ये राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देता येईल किंवा कसे, याबाबत समिती 
नियमानूसार विचार करेल. 


५. समितीस निर्णय घेण्यास सुलभ व्हावे यासाठी संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान 


सचिव/ सचिव समितीस आव्यक ती माहिती सादर करतील. सदर समिती सुमारे तीन महिन्यात 


या विषयाबाबत अभ्यासाअंती शासनास शिफारस करण्याचा प्रयत्न करेल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: एनएचएम-२०१८/प्र.क्र.२३९/आ-७ 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेतांक २०१८०५०८११०१३५२४१७ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amol 


Nilakanth Sakharkar 
mM O DN: CN = Amol Nilakanth 


Sakharkar, C = IN, S = 


N र्न | k h Maharashtra, O = movemment 
HAKAN ९५००५०७. 
S kh k dairy and Fisheries Department 
Date: 2018.05.08 12:00: 
a ar Al oe: 20 8.05.08 12:00:53 
(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव 


आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई. 


मा.मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य विभाग व कुटूंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
- ४०० 03२. 

मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहाय्यक, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई - ४०० ०३२. 
प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

प्रधान सचिव (ग्रामविकास) यांचे स्वीय सहाय्यक, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 
४०० ०3२. 

संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

अतिरिक्त संचालक,आरोग्य सेवा,कुटूंब कलयाण, माताबाल संगोपन व शालेय आरोग्य, 
कुटूंब कल्याण भवन, राजाबहादूर मिल रोड,रेल्वे स्टेशनच्या मागे, पुणे-४११ ००१. 


९) सहसंचालक (अतांत्रिक), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
qo) कंत्राटी अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष व सचिव द्वारा आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) 


११) 


तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य -७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


